Reg . No.NPCITY / 236 / 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक १ ९ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , 


शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये १०.०० 


, 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१-२० 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती १-१२ 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


, 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

: 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . २ ९ २ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक म.सहा . - भूसंपादन - कावि - १४०-२०२२ . – 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . उविअ - कावि - ५२४-२०२१ , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 


, 


“ 


अ . - एक -१ ( १५२८ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

९ 


, 


अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 


, 


, 


, 


, 


, 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


, 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


, 


, 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


अ.क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-४७-२०१८-१९ , गाव धर्मापूर , तालुका राळेगाव , जिल्हा यवतमाळ . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित संपादित 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


४२ / १ / घ 


०२१ 


२ 


०११ 


३ 


०१७ 


४ 


०३१ 


४२ / १ / फ 
४४ / २ / अ 
३७ / १ / अ / १ 

३६/२ 
४४ / २ / ब 
४४ / २ / क 


५ 


०१२ 


go w 9 V 


७ 


०१५ 


८ 


४४ / २ / ड 


०२० 


एकूण . 


१४७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: उंदरी - रामतीर्थ रस्त्याचे बांधकाम करणे 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: रस्त्याचे बांधकामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


- 


: या प्रकल्पाद्वारे १. ४७ हे . आर जमीन संपादित होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांना व इतर लोकांना 
वाहतुकीची सोय होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


३ 


3 


, 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-४७-२०१८-१९ , गाव धर्मापूर , तालुका राळेगाव , जिल्हा यवतमाळ . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


एकूण संपादित 


हे . आर 


१ 


४२ / १ / घ 


०२१ 


२ 


४२ / १ / फ 


०११ 


३ 


४४ / २ / अ 


०१७ 


४ 


३७ / १ / अ / १ 


०३१ 


16 0 cc ww 


५ 


३६/२ 


०२० 


६ 


४४ / २ / ब 


०१२ 


७ 


४४ / २ / क 


०१५ 


८ 


४४ / २ / ड 


०२० 


एकूण 


१४७ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव , जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


f 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . २ ९ ३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक म.सहा . - भूसंपादन - कावि - १४१-२०२२ . – 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . उविअ - कावि - ४७०-२०२१ , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 


, 


, 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


, 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


, 


5 


, 


, 


, 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


, 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


अ.क्र . 


एकूण संपादित 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-४७-२०१८-१९ , गाव रामतीर्थ , तालुका राळेगाव , जिल्हा यवतमाळ . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


१ 


११३ 


०१७ 


८७ 


०११ 


३ 


०१२ 


२०/२ 
२०/३ 


0 


०१३ 


५ 


५१ 


०२६ 


६ 


४६ 


००६ 


9 


४७ 


००८ 


८ 


४ ९ 


०१८ 


P 


५० 


०२२ 


एकूण 


१३३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: उंदरी - रामतीर्थ रस्त्याचे बांधकाम करणे . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: रस्त्याचे बांधकामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: या प्रकल्पाद्वारे १. ३३ हे . आर जमीन संपादित होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांना व इतर लोकांना 
वाहतुकीची सोय होईल . 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


, 


अ.क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-४७-२०१८-१९ , गाव रामतीर्थ , तालुका राळेगाव , जिल्हा यवतमाळ . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


एकूण संपादित 


हे . आर 


१ 


११३ 


०१७ 


२ 


८७ 


०११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


५ 


अनुसूची - तीन - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


३ 


२०/२ 


०१२ 


४ 


२०/३ 


०१३ 


५ 


५१ 


०२६ 


६ 


४६ 


००६ 


७ 


४७ 


००८ 


८ 


४ ९ 


०१८ 


९ 


५० 


०२२ 


एकूण 


१३३ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव , जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


, 


यवतमाळ : 
दिनांक २१ एप्रिल २०२२ . 


अमोल येडगे , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . २ ९ ४ . 


शुद्धीपत्र 
क्रमांक उविअजजा - भूसंपादन लि . - कावि - ६२२-२०२२. 

या कार्यालयाचे पत्र क्र . कावि - अ.का - भूसं - ६५-२०२२ , दिनांक २७ जानेवारी २०२२ अन्वये भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-२०२०-२१ , मौजा टाकळी 
खासा , ता . जळगाव जा . , जि . बुलडाणा मध्ये कलम १ ९ ( १ ) ची अधिसूचना तयार करण्यात येवून ती महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय 
पुरवणीमध्ये दिनांक फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ रोजी पान क्र . ३-४ , अ.क्र . १५५ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . तसेच , वृत्तपत्र दैनिक देशोन्नत्तीमध्ये 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ व दैनिक विश्वविजेतामध्ये दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . 

सदर अधिसूचनेमध्ये खालीलप्रमाणे शुद्धीपत्र याद्वारे करण्यात येत आहे . 

कलम १ ९ ( १ ) चे अधिसूचनेमध्ये ओळ क्र . ४ मध्ये “ अधिसूचना क्र . २४३ , दिनांक २६-०८-२०१५ चे ऐवजी अधिसूचना क्र .१० ९१-२०२१ , दिनांक ०८ 
०७-२०२१ असे वाचावे . " 


. 


, 


. 


बुलडाणा : 
दिनांक १८ एप्रिल २०२२ 


एस . रामामुर्ती ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


२ मे २०२२ . 


अ . - एक -२ ( १५२८ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


, 


, 


, 


" 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . २ ९ ५ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ. - भूसं.अका - कावि - ४०४-२०२२. 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता वाजवी उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश — उक्त अधिसूचना ' असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे , असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश — उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ' असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीन मध्ये 
दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचिमध्ये कारणे नमूद करावीत ) . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे , ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प , क्र .४ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०१६-२०१७ , 
गाव अजितपूर , तालुका अचलपूर , जिल्हा अमरावती . 

सर्व्हे नं . किंवा गट क्रमांक सं.मो. प्रमाणे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


, 


- 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


अ.क्र . 


to 
. 


आर 


१ 


४० 


०१५ 


२ 


४१ 


०२२ 


४२ 


०२८ 


एकूण संपादित क्षेत्र . 


०६५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


७ 


, 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


सपन नदी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


सपन नदी प्रकल्पातील कालव्याच्या कामाकरीता भूसंपादन करणे . 
सपन नदी प्रकल्पाच्या संपादनामुळे भूधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार असून शेतक - यांचे जिवनमान उंचावणार आहे . 


सामाजिक मिळणारे लाभ : 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्कता नाही . - सबब माहिती निरंक 


- 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ 
महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आलेली आहे . 


- 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


- निरंक 


. 


– निरंक - 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


- 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


अमरावती : 


पवनीत कौर , 


दिनांक २७ एप्रिल २०२२ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


s 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २ ९ ६ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक भू.सं. - क.ली. - कावि - ४०१-२०२२. 

भू 
ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक २२३ , दिनांक १०-१६ मार्च , २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 


" 


, 


, 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


, 


घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


“ 


, 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . सखाराम मुळे , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा , जि . वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत 


आहे . 


अनुसूची - एक 

भूमीचे वर्णन 
भू.सं.प्र.क्र . ०८-४७-२०२०-२१ , गावाचे नाव किनखेड , ता . कारंजा , जिल्हा वाशिम . 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


, 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१३ पैकी 


१२३ 


००४ 


२ 


१३ पैकी 


१२३ 


० २६ 


एकूण . 


२४६ 


०३० 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


, 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


किनखेड ( सं ) ल . पा . योजना मौजे किनखेड , ता . कारंजा , जिल्हा वाशिम . 
किनखेड ( सं ) ल . पा . योजना मौजे किनखेड , ता . कारंजा , जिल्हा वाशिम . 
शेती व्यवसायाकरीता रस्ता इत्यादी करीता सोयी सुविधा होऊ शकते . 


सामाजिक फायदे 


: 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक परिणामाचे निर्धारण अभ्यास करणा - या यंत्रणाने दिल्याप्रमाणे ) : समुचित शासन तथा 
जिल्हाधिकारी , वाशिम यांचे अधिसूचनेनुसार कार्यकारी अभि . यंत्रणेचे पत्र क्र . ५० - रेशा - १ - किनखेड -२०२१ , दिनांक ६ जानेवारी २०२१ व महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 


सबब माहिती निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


९ 


, 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( अ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती 

आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम 


- निरंक 


( ब ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली 

आहे त्याचा तपशील 


निरंक 


टीप . उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २ ९ ७ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक भू.सं. - क.ली. - कावि - ४०८-२०२२. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक २२४ , दिनांक १०-१६ मार्च , २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची 
दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


, 


" 


, 


आणि ज्याअर्थी , वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


“ 


, 


, 


, 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 

( 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . सखाराम मुळे , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा , जि . वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 

अनुसूची - एक 

भूमीचे वर्णन 
भू.सं.प्र.क्र . ०५-४७-२०२०-२१ , गावाचे नांव वडगाव , ता . मानोरा , जिल्हा वाशिम , 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 


हे . आर 


१ 


१४ 


o 


९ ६ 


०० ९ 


२ 


२६/१ 


०७६ 


००३ 


अ . - एक -३ ( १५२८ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


, 


अनुसूची - एक - चालू 

( ३ ) 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


.7 


आर 


3 


१६० 


० ०६ ९ 


४ 


८ / १ ड पै 

९ / १ 
९ / २ पै 


१६३ 


५ 


१ ९ ५ 


००८ 


एकूण 


० २८ ९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


गोडेगाव ल . पा . योजना मौजे वडगाव , ता . मानोरा , जिल्हा वाशिम . 


. 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


. 


गोडेगाव ल . पा . योजनेच्या मौजे वडगाव , ता . मानोरा येथील उजव्या मुख्य कालव्याच्या वरील 
वितरीका क्र . ३ व पुच्छ वितरीका करीता . 
शेती सिंचन , पिण्याच्या पाण्याच्या सोयी सुविधा इत्यादी करीता . 


सामाजिक फायदे 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक परिणामाचे निर्धारण अभ्यास करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : समुचित शासन तथा 
जिल्हाधिकारी , वाशिम यांचे अधिसूचनेनुसार कार्यकारी अभि . यंत्रणेचे पत्र क्र . १५७५ - रेशा - गोडेगाव -२०२० , दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० व महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . 


सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( अ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती 

आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम 


निरंक 


- 


( ब ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली 

आहे . त्याचा तपशील 


निरंक 


टीप . उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


११ 


. 


- 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २ ९ ८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक भू.सं. - क.ली. - कावि - ४१५-२०२२. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक २२५ , दिनांक १०-१६ मार्च , २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची 
दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 


, 


, 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


" 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . सखाराम मुळे , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा , जि . वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत 


, 


आहे . 


अनुसूची - एक 

भूमीचे वर्णन 
भू.सं.प्र.क्र . ० ९ - ४७-२०२०-२१ , गावाचे नाव बेंबळा , ता . कारंजा , जिल्हा वाशिम . 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र 

संपादित करावयाचे क्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 

हे . आर 


अ . क्र . 


( 
१ 
) 


१ 


०२१ 


० २१ 


३३३ पैकी 
३३३ पैकी 


२ 


० १५ 


० १५ 


एकूण 


०३६ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


बोरगाव ( निघोट ) ल . पा . योजना , ता . मुर्तिजापूर , जिल्हा अकोला . 


मौजे बेंबळा , ता . कारंजा . जि . वाशिम 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


सामाजिक फायदे 


मौजे बेंबळा येथील बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता . 
शेतक - यांना शेती करीता रस्ता , पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीसुविधा होऊ शकते तसेच जमिनीच्या 
जलसाठ्यामध्ये पाण्याच्या पातळीत वाढ होते . सिंचन सुखसुविधा होऊ शकते . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १२-१८ , २०२२ / वैशाख २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


, 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक परिणामाचे निर्धारण अभ्यास करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : समुचित शासन तथा 
जिल्हाधिकारी , वाशिम यांचे अधिसूचनेनुसार कार्यकारी अभि . यंत्रणेचे पत्र क्र . २२२ - रेशा - २१-२०२१ , दिनांक २८ जानेवारी २०२१ व महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . 


सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( अ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती 

आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक - 


- निरंक 


( क ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार 

झाली आहे त्याचा तपशील 


टीप . उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


, 


कारंजा : 


सखाराम मुळे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , कारंजा . 


दिनांक २६ एप्रिल २०२२ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


